सन २०२२-२३ या शौक्षणिक वर्षामध्ये 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी 
माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये 
शिक्षण देण्याकरिता संस्था/झाळांची निवड 
करण्याबाबत. 

अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक :- १६ सप्टेंबर, २०२२ 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआझा-२००८/प्र.क्र.८१/ 
कार्या-१३, दिनांक २८.०८.२००९. 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिजा-२०१६/प्र.क्र.२८०/ 
कार्या-१२, दिनांक २९.०५.२०१७. 
3) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिझा-२०१८/प्र.क्र.२१/ 
कार्या-१२, दिनांक १८.०५.२०१८ 
४) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/ 
कार्या-१२, दिनांक ०९.०६.२०१८. 
५) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांचे क्र.शिक्षण-२०२२/प्र.क्र.०१/ 
का.१३(२)/८२९०, दि.२७.०६.२०२२ चे पत्र. 
६) आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांचे पत्र क्र. नानिशा-२०२२/प्र.क्र.०१/ 
का.६(६), दि.२९.०६.२०२२ चे पत्र. 
७ शासन पत्र क्रमांक नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/कार्या-१२, दिनांक ०८ सप्टेंबर,२०२२ 
अन्वये निर्गमित सचिवस्तरीय समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
प्रस्तावना:- 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना हहरातील इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी 
शाळांमध्ये शिक्षण देण्याबाबतची योजना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २८.०८.२००९ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत आहे. तसेच सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात 
आलेल्या नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसमवेत योजनेंतर्गत प्रवेशित 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती अधिक चांगली होण्याच्या दृष्टीने सन २०१७- 
१८ या शौक्षणिक वर्षापासून इयत्ता १ ळी व इयत्ता २ री या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये प्रवेश 
देण्याबाबत संदर्भ क्रमांक २ येथील दि. २९.५.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आलेली आहे. सदर योजना अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणण्याकरिता झाळेमध्ये उपलब्ध 
शैक्षणिक व निवासी सोयी सुविधा आणि त्याच्या दर्जानुसार गुणांकन निश्चित करून प्राप्त 
गुणांकनानुसार शाळांची निवड करणे व शाळांना द्यावयाचे शुल्क निर्धारित करण्याकरिता संदर्भ 
क्रमांक ३ येथील दि. १८.०५.२०१८ व संदर्भ क्रमांक ४ येथील दि.०९.०६.२०१८ रोजीच्या शासन 
शुद्धीपत्रकान्वये सुधारित धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


२. नामांकित योजने अंतर्गत संदर्भ क्र.५ व ६ येथील प्राप्त प्रस्तावांच्या अनुषंगाने चाळू शैक्षणिक 
वर्ष सन २०२२-२३ करिता सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या जुन्या शाळांना 
कायम करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या शौक्षणिक वर्षात शाळांची निवड 
करण्याबाबत गठीत समितीची दिनांक ०७.०९.२०२२ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. 
सदर बैठकीमध्ये झालेल्या चर्चेनुसार अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या 
कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या शाळांचे प्रचलित निकषांनुसार 
गुणांकन करण्यात येऊन सदर नामांकित शाळांना सन २०२२-२३ करीता कायम ठेवण्याबाबत 


निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळांची यादी खालीलप्रमाणे आहे :- 


अ. 
क्र. 


प्रकल्प 
कार्यालय 


पंस्थेचे नाव 


शाळेचे नाव 


ग्‌ 


राजूर 


विश्वात्मक जंगळी महाराज ट्रस्ट, 
कोकमठाण, ता. कोपरगाव, जि. 
अहमदनगर 


ओम गुरुदेव इंग्लिश मिडियम गुरुकुल व 
ज्यु. कॉलेज, कोकमठाण, ता. कोपरगाव, 
जि. अहमदनगर (एस.एस.सी) 


राजूर 


विश्वात्मक जंगळी महाराज ट्रस्ट, 
कोकमठाण, ता. कोपरगाव, जि. 
अहमदनगर 


आत्मा मलिक इंटरनडानळ स्कुल, 
कोकमठाण, ता. कोपरगाव, जि. 
अहमदनगर (सी.बी.एस.ई) 


राजूर 


प्रवरा मेडीकल ट्रस्ट लोणी, ता. राहता, 
जि. अहमदनगर 


पी.एम.टी. शेवगाव shear मिडीयम 
स्कुल व ज्यु. कॉलेज, शेवगाव, जि. 
अहमदनगर (सी.बी.एस.ई) 


राजूर 


प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, प्रवरानगर, 
पो. लोणी, ता. राहता, जि. अहमदनगर 


प्रवरा पब्लिक स्कुल, प्रवरानगर, ता. 
राहता, जि. अहमदनगर 


4 


राजूर 


प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, प्रवरानगर, 
पो. लोणी, ता. राहता, जि. अहमदनगर 


प्रवरा गर्ल्स shor मिडीयम स्कुल, 
लोणी, ता. राहता, जि. अहमदनगर 


राजूर 


अमृतवाहिनी उद्योग, शोती आणि शिक्षण 
विकास संस्था, अमृतनगर, ता. 
संगमनेर, जि. अहमदनगर 


अमृतवाहिनी माडेल स्कुल अन्ड ज्यु. 
कॉलेज, अमृतनगर, संगमनेर, ता. 
संगमनेर, जि. अहमदनगर 


राजूर 


फौडेशन ऑफ रुरल इंटिग्रेशन 
एज्युकेशन अन्ड न्युट्रिशन अन्ड 
डेव्हलपमेंट सर्व्हिसेस, मुंबई 


रामराव आदिक पब्लिक स्कुल, निपाणी 
वडगाव (अशोकनगर), ता. श्रीरामपुर, 
जि. अहमदनगर 


राजूर 


आंतरभारती  रुरुल SCAT 
मेडीकल एज्यूकेशन ट्रस्ट विरगाव, ता. 
अकोले, जि. अहमदनगर 


धर्मवीर आनंदराव दिघे इंग्लिश मिडीयम 
स्कुळ, विरगाव, ता. अकोळे, जि. 
अहमदनगर 


राजूर 


अभिनव शिक्षण संस्था, नवलेवाडी ता. 
अकोले, जि. अहमदनगर 


श्री. मारुतीराव कोते अभिनव पब्लिक 
इंग्लिश मिडीयम स्कुल, अकोले, ता. 
अकोले, जि. अहमदनगर 


| ठ 


राजूर 


प्रसाद ग्रामीण शिक्षण संस्था, गणेगाव, 
पो. गुहा, ता. राहुरी, जि. अहमदनगर 


श्री. बाळासाहेब वाणी सेंट्रल स्कूल, 
गणेगाव, पो. गुहा, ता. राहूरी, जि. 
अहमदनगर (सीबीएसई) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


हि १ राजूर | त्रिमुती पावन प्रतिष्ठान तेलकुडगाव, | त्रिमुर्ती पब्लिक स्कुल, त्रिमुतीनगर, 
ता. नेवासा, जि. अहमदनगर नेवासा, ता. नेवासा, जि. अहमदनगर 

१२ राजूर | त्रिमुती पावन प्रतिष्ठान तेलकुडगाव, | त्रिमुर्ती पब्लिक स्कुल, शेवगाव, ता. 
ता. नेवासा, जि. अहमदनगर शेवगाव, जि. अहमदनगर 

93 wR  । अरुणोदय बहुउद्देशिय ग्रामीण विकास | केदारेश्वर ghost स्कुल अँन्ड ज्यु. 
संस्था, अहमदनगर कॉलेज नजीक बाभुळगाव, ता. शेवगाव, 

जि. अहमदनगर 

१४ राजूर  । के. मातोश्री भागीरथी सिताराम निघुते | लोटस इंग्लिश मिडियम स्कुल, 
मेमोरियल फाऊडेंशन, संगमनेर, जि. | वडगावपान, ता. संगमनेर, जि. 
अहमदनगर अहमदनगर (सीबीएसई) 

१५ नाशिक । विश्वामक जंगली महाराज ट्रस्ट, | आत्मा मलिक इंग्लिश मिडीयम गुरुकूल 
कोकमठाण, ता. कोपरगाव, जि. | व ज्यु. कॉलेज, पुरणगाव, ता. येवला, 
अहमदनगर जि. नाशिक 

१६ | नाशिक । नाशिक ग्रामिण शिक्षण प्रसारक मंडळ, | ब्रम्हा SAT पब्लिक स्कुल व ज्युनिअर 
नाशिक कॉलेज, अंजनेरी, ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. 

नाशिक 

१७ | नाशिक | जगदंबा एज्युकेडान सोसायटी, येवला, | एस.एन.डी. इंग्लिश मिडीयम पब्लिक 
जि. नाशिक स्कुल (एसएससी) बाभुळगाव, ता. येवला, 

जि. नाशिक 

१८ | नाशिक | जगदंबा एज्यूकेडान सोसायटी, येवला, | एस.एन.डी. इंग्लिश मिडीयम पब्लिक 
जि. नाशिक स्कुल (सीबीएसई) बाभुळगाव, ता. 

येवला, जि. नाशिक 

१९ | नाशिक for. पी. गोडगे पाटील ग्रामिण | आर.पी.गोडगे पाटील shoe मिडियम 
बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, चिंचोली | स्कुल, बाबी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक 
गुरव, ता. संगमनेर, जि. अहमदनगर 

२० | नाशिक ।अमृता वेष्णवी एज्युकेशन अन्ड | शताब्दी shoe मिडीयम स्कुल, 
वेल्फेअर ट्रस्ट, कल्याण आगासखिंड, ता. सिन्नर, जि. नाशिक 

२१ ade  । महात्मा फुले सामाजिक व शैक्षणिक | हॅरिसन पब्लिक स्कूल, चाळीसगाव, जि. 
विकास मंडळ, चाळीसगाव, जि. | जळगाव 
जळगाव 

२२ यावल  । एन एफ ई मिशन इंडिया, चोपडा, जि. | मिमोसा इंग्लिश मिडियम स्कुल, चोपडा, 
जळगाव ता. चोपडा, जि. जळगाव 

२३ यावल  । औंकारेश्वर बहुउद्देशीय संस्था, विटनेर, | लिटील sot प्री प्रायमरी व बालविश्वव 
ता. चोपडा, जि. जळगाव प्रायमरी स्कुल कासोदा, ता. एरंडोल, 

जि. जळगाव 

२४ यावल  । सत्यशोधक महात्मा फुले शिक्षण संस्था | Yards बी. संघवी इंटरनॅशनल स्कुल, 
मालपुर, ता. शिंदखेडा, जि. धुळे उत्राण, ता. एरंडोळ, जि. जळगाव 

(सीबीएसई) 
२५ यावल  । प्रकाहचंद जेन बहुउद्देशीय संस्था, | जेन इंटरनॅशनल इंग्लिश मिडीयम 


जामनेर, जि. जळगाव 


WS, पळासखेडा, ता. जामनेर, जि. 
जळगाव 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


२६ यावळ । सरस्वती विद्या प्रसारक मंडळ, | आयडीयल इंग्लिश मिडीयम स्कुल, 
सवखेडा, ता. धरणगाव, जि. जळगाव । जळगाव, जि. जळगाव 
२७। कळवण ।कसामादे परिसर विकास मंडळ, | डा. डी. एस. आहेर पब्लिक स्कुल, 
विठेवाडी (लोहणेर), ता. देवळा, जि. | विठेवाडी, ता. देवळा, जि. नाशिक 
नाशिक 
२८ | कळवण ज्ञानदा शैक्षणिक सामाजिक संस्था | स्वामी विवेकानंद स्कुल फॉर एक्सलन्स, 
वडेल, ता. मालेगाव, जि. नाशिक अजंग, ता. मालेगाव, जि. नाशिक 
२९ धुळे हस्ती चॅरीटेबल ट्रस्ट, दोंडाईचा, ता. | हस्ती पब्लिक स्कुल, दोंडाईचा, ता. 
शिंदखेडा, जि. धुळे शिंदखेडा, जि. धुळे 
३० धुळे प्रोम्रेसिव्ह wo इन्स्टिटयूट ऑफ | सदाशिव ato आर बाविस्कर 
टेक्नॉलॉजी, शिरपूर, जि. धुळे इंटरनेशनल स्कुल, दहिवद, ता. शिरपुर, 
जि. धुळे (सीबीएसई) 
३१ | राजूर त्रिमु्ती पावन प्रतिष्ठान, तेळकुंडगाव, | त्रिमुती प्राथमिक व उच्च प्राथमिक 
ता. नेवासा, जि. अहमदनगर पब्लिक स्कुल, ढोर जळगाव, ता. 
शेवगाव, जि. अहमदनगर 
३२ | राजूर स्वर्गीय भाऊ दाजी पाटील (देशमुख) | कोतुळ पब्लिक स्कुल, कोतुळ, ता. 
ग्रामिण विकास प्रतिष्ठाण, कोतुळ, ता. | अकोले, जि. अहमदनगर 
अकोले, जि. अहमदनगर 
३३ | यावल अमर संस्था चोपडा, जि. जळगाव लिटल हार्ट इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
वेले, ता. चोपडा, जि. जळगाव 
३४ धुळे ह.भ.प. शांकरबुवा चौधरी शौक्षणिक | सुरुची प्रायमरी इंग्लिडा मिडीयम स्कुल, 
संस्था, चिमठाणे, ता. शिंदखेडा, जि. | चिमठाणे, ता. शिंदखेडा, जि. धुळे 
धुळे 
34 | राजूर Gara बेल्हेकर सामाजिक व | ज्ञानेश्वर इंटरनॅशनल स्कुल (सीबीएसई), 
बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, औरंगाबाद | भानसहिवरे, ता. नेवासा, जि. 
अहमदनगर 
३६ | राजूर सुलोचना बेल्हेकर सामाजिक व ज्ञानेश्वर प्रायमरी shot मिडीयम स्कुल, 
बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था, औरंगाबाद | भानसहिवरे, ता. नेवासा, जि. 
अहमदनगर 
३७ | नाशिक सेंट्रल हिंदु मिलिटरी एज्युकेडान | भोसला मिलिटरी बॉईज स्कुल, नाशिक 
सोसायटी, नाशिक 
३८ | नाशिक सेंट्रल हिंदु मिलिटरी एज्युकेशन | भोसला मिलिटरी गर्ल्स स्कुल, नाशिक 
सोसायटी, नाशिक 
३९ | यावल स्वर्गीय दगडाबाई चंपालाल बियाणी | बियाणी पब्लिक स्कुल, जामनेर रोड, 
शैक्षणिक विकास मंडळ, भुसावळ, जि. | भुसावळ, ता. भुसावळ, जि. जळगाव 
जळगाव 
go | यावल गोंड स्मिथ चरीटेबल exe, विणगाव, | इंग्लिहा मिडीयम (निवासी) पब्लिक 
ता. यावल, जि. जळगाव स्कुल, किनगाव डोणगाव रोड, ता. 
यावल, जि. जळगाव 
४१ | कळवण के. तुळसीराम सखाराम हिरे, शिक्षण | जयहींद इंग्लिश मिडीयम स्कुल, 


संस्था, दाभाडी, ता. मालेगाव, जि. 
नाशिक 


दाभाडी, ता. माळेगाव, जि. नाशिक 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


४२ | धुळे श्री. स्वामी स्वयंम सेवाभावी संस्था, | सरस्वती shoe मिडीयम स्कुल, 
गणेशपूर, ता. साक्री, जि. धुळे गणेशपुर, ता. साक्री, जि. धुळे 

४३ | नंदुरबार सुवार्ता अलायन्स मिनीस्ट्रीज ट्रस्ट, | एस.ए. Par इंग्लिश मिडीयम स्कुल, 
नंदुरबार शहादा, ता. शहादा, जि. नंदुरबार 

४४ | नंदुरबार सुवार्ता अलायन्स मिनीस्ट्रीज ट्रस्ट, | एस.ए. Par इंग्लिश मिडीयम स्कुल, 
नंदुरबार नंदुरबार, जि. नंदुरबार 


४५ | नंदुरबार आदिवासी देवमोगरा एज्यूकेडडान | के. डी. गावीत इंग्लिश मिडीयम स्कुल 
सोसायटी नटावद, ता.जि. नंदुरबार । अँन्ड ज्युनिअर कॉलेज, पथराई, ता.जि. 
नंदुरबार 


२. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी 
निवड करण्यात आलेल्या, तथापि योजनेअंतर्गत शाळा निवडीचे प्रचलित निकष पूर्ण न करणे, 
भौतिक सोयी सुविधांचा अभाव, कमी गुणांकन तसेच विद्यार्थी/पालकांच्या तक्रारी असलेल्या ०३ 
शाळांची योजनेअंतर्गत मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळा खालील प्रमाणे 


आहेत. 

अ.क्र. | प्रकल्प कार्यालय | संस्थेचे नाव शाळेचे नाव 

4 तळोदा विद्यासहयोग बहुउद्देशीय |। विद्या गौरव प्रायमरी इंग्लिडा मिडीयम स्कुल, 
संस्था, तळोदा, जि. अमलाड, ता. तळोदा, जि. नंदुरबार 
नंदुरबार 

२ यावल विवेकानंद प्रतिष्ठान, विवेकानंद प्रतिष्ठान इंग्लिश मिडीयम 
जळगाव, ता.जि. स्कुल, संभाजीनगर, जळगाव, ता.जि. 
जळगाव जळगाव 

3 राजूर दिपुर्णांझिजस स्कूळ  । सेन्ट झेवियर्स पब्लिक स्कुल, श्रीरामपुर, 
सोसायटी श्रीरामपुर, जि. | जि. अहमदनगर 
अहमदनगर 


३. उपरोक्त परिच्छेद २ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे अपर आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नाशिक यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत मान्यता रद्द होत असलेल्या ०३ 
नामांकित शाळांतील विद्यार्थ्यांचे अनुक्रमे (१) एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा (२) शासकीय 
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा (३) जून्या दर्जेदार नामांकित निवासी शाळांमध्ये समायोजन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी ७ दिवसात आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


४. नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत प्रचलित सर्व शासन निर्णय तसेच शासन नियमांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच सदर तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 


५. सदर योजनेची अंमलबजावणी संबंधित प्रकल्प अधिकारी करतील. तसेच अपर 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक हे या योजनेचे “पर्यवेक्षकीय अधिकारी” म्हणून व 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक हे “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-०१२२/प्र.क्र.५५/का.१२ 


सदर योजनेसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 
“मागणी क्र. टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण- 
पंचवार्षिक योजनेंतर्गत योजना- जनजाती क्षेत्र उपयोजना- 
०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 
(०२) (२९) अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित झाळांमध्ये 
शिक्षण देणे. 
(२२२५ सी-९९९) ३१ “सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या या www.maharashrta.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९१६१८०२१८३८२४ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Pp R A D E E Pp Digitally signed by PRADEEP RAMCHANDRA MORE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=c62a84635af1af3d28ccl 9eeb7 308ac22a78a4b28fb5d654700269 
da75d60aa8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3B6C8332E4A8523ACECD736AC47FF2BAG98F66CC8A188 


22C2707D7F1BB024B5A, cn=PRADEEP RAMCHANDRA MORE 
M O R E Date: 2022.09.19 16:50:06 4-05'30' 


(प्रदिप रा. मोरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
५) मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, 
अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / ठाणे / नागपूर / अमरावती, 
सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 
सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
सर्व संबंधित संस्था/झाळा (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत), 
निवड नस्ती (कार्या-१२) 


१४ 
१५ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


